एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत 
१०४ नागरी प्रकल्पातील अस्थायी पदांना 
दि.१.९.२०२४ ते दि.२८.२.२०२५ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२७/का-७-अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक:- १९ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२ / प्र.क्र.९५ / का- 
७, दि.०५.०४.२००३, 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि. ०४.१०.२००४, 
३. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. एबावि-२००३/प्र.क्र.४३८/का-६, 
दि.१४.०१.२००४, 
४. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२०२०/प्र.क्र.३६/का-७, 
दि.४.३.२०२२ 
५. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. एबावि-२०२२/प्र.क्र.१७५/का-६, 
दि.१०.१.२०२४ 
६. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ-२०२३/प्र.क्र.३१/का-७ अ, 
दि.६.१०.२०२३, 
७. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र.एबावि-२०२२/प्र.क्र.१७५/का-६, 
दि.१०.१.२०२४ 
८. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांचे 
पत्र क्र. एबाविसेयो / का- १ / अपदे / पदे नि.मान्यता /२०२४ /५१२६, दि.५.९.२०२४, 
९. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.६.९.२०२४ 


प्रस्तावना:- 

एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजनेंतर्गत १०४ नागरी प्रकल्पासाठी नियमित 
वेतनश्रेणीतीलळ ११७५ पदे, वाहनचालकांची २३ पदे तसेच नागरी प्रकल्पातील १९८०० 
अंगणवाडी केंद्रातील मानधनी सेवेतील अंगणवाडी सेविकांची २०००९ पदे, अंगणवाडी 
मदतनीस यांची २०००९ पदे अशी एकूण ४००१८ पदे अशी एकूण(११७५--२३--४००१८) 
४१२१६ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
दि.११.३.२०२४ च्या शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२७/का-७-अ 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.९ येथिल दि.६.९.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, 
SAM अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.१.९.२०२४ ते दि.२८.२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


३. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील नागरी प्रकल्पांतर्गत कार्यरत असलेल्या नियमित 
वेतनश्रेणीत वेतन घेणारी पदे व मानधनी पदांपैकी रिक्‍त असलेली पदे ही सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ 
Rea नाही, असे आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी 
संदर्भाधीन क्रमांक ८ येथील दि.३०.८.२०२४ च्या पत्रान्वये प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत नागरी प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या आकृतीबंधानुसार १०४ नागरी 
प्रकल्पातील नियमित वेतनश्रेणीतील कार्यरत अस्थायी पदे तसेच १९७९९ अंगणवाड्यांमधील 
अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस या मानधनी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत १०४ नागरी प्रकल्पासाठी नियमित वेतनश्रेणीतील 
१२०८ पदे, वाहनचालकांची २३ पदे तसेच नागरी प्रकल्पातील १९७९९ अंगणवाडी केंद्रातील मानधनी 
सेवेतील अंगणवाडी सेविकांची १९७९९ पदे, अंगणवाडी मदतनीस यांची १९७९९ पदे sail एकूण 
३९५९८ पदे Sail एकूण (१२०८--२३-३९५९८) ४०८२९ अस्थायी पदांना दि.१.९.२०२४ ते 
दि.२८.२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास येत आहे. 


२. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्ण क्र. पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.६.९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळाद्वारे 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१९१८३८००६०३० असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


2.5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adc8a 1 c2a78fesffea3c9dd01 
377€25f76a36, postalCode=400032, st=M: 


KARWAR पर्ण 
(शिवाजी पां.कारवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 


२. MYR ASST व बाळ विकास SYA SA, FT, 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२७/का-७-अ 


३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद (आयुक्तालय, नवी मुंबई यांचेमार्फत), 
४. सर्व जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत), 

५. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत), 

६. मुख्य लेखापरीक्षक,स्थानिक निधी लेखा,ठाणे (आयुक्तालय, नवी मुंबई यांचेमार्फत), 
७. महाळेखापाल,महाराष्ट्र राज्य 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्‍तालय, नवी मुंबई मार्फत), 

११.वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई, 
१२.निवड नस्ती, का-७अ. 


